कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कौडल्य 
विकास रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालयाच्या पदांचा आकृतीबंध 
निश्चित करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्र. कौविउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२(रोजगार) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, क्रमांक : ईएसई-१०९९/ 
प्र.क्र.११९/२००१/प्रशा-२, दि.०८ सप्टेंबर, २००६. 
२) महसूल व वन विभाग, अधिसूचना दिनांक ३१.०७.२०१४ 
३) शासन निर्णय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक कौविउ- 
२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२(रोजगार दिनांक ०९ एप्रिल, २०२१. 


प्रस्तावना:- 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागा अधिपत्याखालील plated विकास, 
रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍्तालयाचा पदांचा आकृतीबंध दि. ९.४.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व कार्यालयांना निर्धारित 
केलेले मनुष्यबळ उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केल्यानुसार राहणार आहे. त्यानुसार आता 
या यंत्रणेतील काही संवर्गातील पदांची संख्या कमी झालेली आहे. ही बाब विचारात घेता, काही 
कार्यालयांचे मनुष्यबळ इतर कार्यालयाच्या कामकाजाकरिता वापरणे आवश्‍यक झालेले आहे. 
तसेच, राज्याच्या सर्वागीण विकासामुळे उपलब्ध झालेल्या डिजीटल प्लॅटफॉर्म वर सेवांचे 
ऑनलाईन आदान-प्रदान झाल्यामुळे प्रत्यक्ष कार्यालयात येण्याची गरज उरलेली नसल्याने 
नोंदणी कार्यालय, तांत्रिक कार्यालयांचे कामकाज व मनुष्यबळाचा अधिक विस्तार करून 
मूल्यवर्धित सेवा उपलबघ करून देता येईल किंवा कसे याबाबत विचार विनिमय करण्यात 
आला. तसेच आदिवासी प्रकल्प कार्यालये, अपंग सेवार्थ विशेष प्रकल्प कार्यालय, विद्यापीठ 
कार्यालये यांच्याद्वारे देण्यात येत असलेल्या सेवा अधिक वृध्दिंगत व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर 
करून अधिक मूल्यवर्धित करणे आवश्‍यक असल्याने मंजूर शासनाचे ध्येय आहे. हे करत 
असताना मनुष्यबळाचा अधिक चांगला विनिपयोग sigs आर्थिक बचत देखील होणार आहे. हे 
पाहता शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 


१) अपंग सेवार्थ विशेष प्रकल्प कार्यालय:- अपंगांकरिता fasts कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई हे कार्यालय मुंबई शहर आणि मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्र.क्र.११ १/प्रशा-२(रोजगार) 


8) 


2 


— 


३) 


उपनगर जिल्हयांकरिता एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करून जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर या कार्यालयात समाविष्ट करण्यात 
यावे तसेच, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयात अपंगार्थ संनियंत्रण 
कक्ष निर्माण करण्यात यावा व सद्याच्या अपंगार्थ विशोष कार्यालयाची जागा व संगणक 
यंत्रणा व इतर साधन-सामुग्री मुंबई हहर कार्यालय या कार्यालयाकडे हस्तांतरीत करून 
सदर जागी सीएसआर फंड विहीत योजनेनुसार प्राप्त करून तेथे एक अद्यावत जिल्हा 
समुपदेडान केंद्र सुरू करावे. 


पनवेल कार्यालय :- कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पनवेल 
जसे आहे तसेच कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, मुंबई 
या कार्यालयामध्ये समाविष्ट करुन कार्यरत ठेवण्यास आणि या कार्यालयाचे मनुष्यबळ 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, मुंबई कार्यालयात 
समाविष्ट करणे आणि या कार्यालयाची सर्व साधनसामुग्री कौडाल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, मुंबई कार्यालयास जशीच्या तशी विहित पध्दतीने 
जडवस्तु संग्रहात नोंद घेऊन हस्तांतरीत करण्यास तसेच पनवेल कार्यालयाची जागा 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, मुंबई या 
कार्यालयाकडे हस्तांतरीत करून सदर जागी सीएसआर फंड विहीत योजनेनुसार प्राप्त 
करून तेथे एक अद्यावत जिल्हा PII केंद्र सुरू करावे. सदर कर्यालय विभागीय 
आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत घेऊन समायोजन करावे. 

कामठी कार्यालय :- मुंबई कार्यालयाप्रमाणेच हहर कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, कामठी जिल्हा नागपूर या कार्यालयाचे कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, नागपूर या कार्यालयामध्ये स्थलांतरीत 
करुन या कार्यालयाची सर्व साधनसामुग्री कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, 
विभागीय आयुक्तालय, नागपूर या कार्यालयात जशीच्यातशी विहित पध्दतीने जडवस्तु 
संग्रहात नोंद घेवून हस्तांतरीत करण्यास तसेच कामठी कार्यालयाची जागा area 
विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, नागपूर या कार्यालयाकडे 
हस्तांतरीत करून सदर जागी सीएसआर फंड विहीत योजनेनुसार प्राप्त करून तेथे एक 
अद्यावत जिल्हा UIA केंद्र सुरू करावे असे प्रस्तावित आहे. तरी, सदर कार्यालय 
विभागीय आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत घेऊन समायोजन करावे. 


आदिवासी उमेदवारांकरीता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती व 


मार्गदर्शन केंद्र, मंचर, किनवट, अचलपुर, कळवण,रावेर, चंद्रपुर, देवरी व गडचिरोली या 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्र.क्र.११ १/प्रशा-२(रोजगार) 


कर्यालयाचे सनियंत्रण हे संबंधित जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 


केंद्रातील सहायक आयुक्‍त, गट-अ यांच्या संनियंत्रणाखाळी करण्यात यावे. 


अ. कार्यालयाचे नांव कार्यकारी व नियंत्रक अधिकारी 

क्र 

हि आदिवासी उमेदवारांकरीता सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता  । मार्गदर्शन केंद्र, पुणे 
माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, मंचर 

२ | आदिवासी उमेदवारांकरीता सहाय्यक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
कौ.वि.रो.व.उ.मा.व मा. केंद्र, किनवट मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड 

3 | आदिवासी उमेदवारांकरीता सहाय्यक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
कौ.वि.रो.व.उ.मा.व मा. केंद्र, अचलपुर मार्गदर्शन केंद्र, अमरावती 

४ । आदिवासी उमेदवारांकरीता सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
कौ.वि.रो.व.उ.मा.व मा. केंद्र, कळवण मार्गदर्शन केंद्र, नाशिक 

५ | आदिवासी उमेदवारांकरीता सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
कौ.वि.रो.व.उ.मा.व मा. केंद्र, रावेर मार्गदर्शन केंद्र, जळगांव 

६ | आदिवासी उमेदवारांकरीता सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
कौ.वि.रो.व.उ.मा.व मा. केंद्र, चंद्रपुर मार्गदर्शन केंद्र, चंद्रपुर 

७ । आदिवासी उमेदवारांकरीता सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
कौ.वि.रो.व.उ.मा.व मा. केंद्र, देवरी मार्गदर्शन केंद्र, भंडारा 

८ | आदिवासी उमेदवारांकरीता सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
कौ.वि.रो.व.उ.मा.व मा. केंद्र, गडचिरोळी | मार्गदर्शन केंद्र, गडचिरोली 

५ विद्यापीठ कार्यालय - विद्यापीठ कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती व 


मार्गदर्शन केंद्र मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर ही कार्यालये खाली 


नमुद जिल्हा कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्‍त यांच्या नियंत्रणाखाळी देणे व विद्यापिठ 


कार्यालयांची संगणक यंत्रणा, जागा संबंधीत जिल्हा कार्यालय या कार्यालयाकडे हस्तांतरीत 


करून सदर जागी सीएसआर फंड विहीत योजनेनुसार प्राप्त करून तेथे एक अद्यावत जिल्हा 
समुपदेडान केंद्र सुरू करावे असे प्रस्तावीत आहे. तरी, सदर विद्यापीठ कार्यालय संबंधीत जिल्हा 
कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत घेऊन समायोजन करावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्र.क्र.११ १/प्रशा-२(रोजगार) 


अ. कार्यालयाचे नांव कार्यकारी व नियंत्रक अधिकारी 


शि विद्यापीठ कौशल्य विकास रोजगार व | सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन | मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई हहर 
केंद्र, मुंबई 


२ | विद्यापीठ को.वि.रो.व.उ.मा.व मा. | सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
केंद्र पुणे मार्गदर्शन केंद्र, पुणे 
३ | विद्यापीठ को.वि.रो.व.उ.मा.व मा. | सहाय्यक आयुक्‍त, जिल्हा Hered विकास रोजगार व उद्योजकता 
केंद्र कोल्हापूर मार्गदर्शन केंद्र, कोल्हापूर 
४ | विद्यापीठ को.वि.रो.व.उ.मा.व मा. | सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
केंद्र औरंगाबाद मार्गदर्शन केंद्र, औरंगाबाद 
५ | विद्यापीठ को.वि.रो.व.उ.मा.व मा. | सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
केंद्र अमरावती मार्गदर्शन केंद्र, अमरावती 
६ | विद्यापीठ को.वि.रो.व.उ.मा.व मा. | सहाय्यक आयुकत, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
केंद्र नागपूर मार्गदर्शन केंद्र, नागपूर 


६ तांत्रिक मुंबई कार्यालय :- कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र 
तांत्रिक, मुंबई हे कार्यालय जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र 
मुंबई उपनगर या कार्यालयात समाविष्ट करण्यात यावे तसेच, संगणक यंत्रणा व इतर साधन- 
सामुग्री जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र मुंबई उपनगर 
कार्यालयास हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर जागी सीएसआर फंड विहीत 
योजनेनुसार प्राप्त करून तेथे एक अद्यावत जिल्हा समुपदेशन केंद्र सुरू करावे. 


७ तांत्रिक पुणे कार्यालय - कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र 
तांत्रिक, पुणे हे कार्यालय जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे 
या कार्यालयात समाविष्ट करण्यात यावे तसेच, संगणक यंत्रणा व इतर -सामुग्री जिल्हा कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे कार्यालयास हस्तांतरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर जागी सीएसआर फंड विहीत योजनेनुसार प्राप्त करून तेथे एक अद्यावत 
जिल्हा समुपदेडान केंद्र सुरू करावे. 


८) उपरोक्त परिच्छेद १ ते ७ प्रमाणे, कौडल्य विकास रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालयातील ८४९ पदांचा सुधारीत आकृतीबंधानुसार संवर्गनिहाय तपशील परिशिष्ठ “अ 
व“ब” समाविष्ठ आहे. 


९) परिशिष्ठ “क” मध्ये आयुक्तालय, विभागीय आयुक्तालय, जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रे (३६ कार्यालय) व आदिवासी कार्यालये यांचा सुधारीत 
आकृतीबंध दर्शविणाऱ्या विवरण पत्रांचा समावेश आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२(रोजगार) 


१० बाह्य यंत्रणेद्दारे भरण्यात येणाऱ्या वाहन चालक व शिपाई (मृत संवर्ग) (अधिसंख्य पदे) 


यांबाबतचा अहवाल परिशिष्ठ “ड” मध्ये समाविष्ठ आहे. 

११ सहा विद्यापीठ कार्यालये, एक अपंगार्थ fears कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, दोन तांत्रिक केंद्र व दोन विशोष कारणास्तव नोंदणी कार्यालय अज्ञा एकूण आठ 
कार्यालयांचा (कमी करण्यात आलेली कार्यालये) यांचा wastes परिशिष्ठ “ई” मध्ये समाविष्ठ 
आहे. 

१२) वाढविण्यात आलेले कार्यालय :- शासनाच्या दिनांक ३१.०७.२०१४ च्या अधिसूचनेप्रमाणे 
पालघर नवनिर्मित जिल्हा तयार झाल्याने परिशिष्ट-फ अन्वये जिल्हा कौडठाल्य विकास, रोजगार 
व उद्योजकता, पालघर या कार्यालयास आढाव्याअंती उपलब्ध करून द्यावयाचे मनुष्यबळ सूचित 
करण्यात आलेले आहे. पालघर येथे शासनाने सदर जिल्हा नवनिर्मीत झाल्यानंतर जिल्हा 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, पालघर स्थापन करवयाचा आहे. आढाव्याअंती 
सूचित केलेले परिशिष्ट-फ अन्वये मनुष्यबळ मंजूर करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२५१७०७०२९५०३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Santosh Vithal ८: 
Rokade 


10९84 


ate: 2021.10.25 18:10:30 +05'30' 


रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत माहितीकरीता अग्रेषित:- 

(१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४) मा. मंत्री कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, 

५) मा. राज्यमंत्री कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, 

६) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 


७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) सचिव (प्र.सु. व र. व. का) सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

९) सचिव (व्यय), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

(१०) वित्त विभाग (व्यय-६ व वित्तीय सुधारणा-१) मंत्रालय, मुंबई. 

(११) आयुक्त, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍ताळय, कोकण विभाग, 
नवी मुंबई. 

(१२) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


क. ला ह. ह. . ना. न्. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


7035९2 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०१६/प्र.क्र.११ १/प्रशा-२(रोजगार) 


१३) महालेखापाल (लेख व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१४) महालेखापाल (लेख व परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 


१८) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१९) plated विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातील सर्व कार्यासने, 
२० निवड नस्ती. 


( 
( 
( 
( 
( 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


परिशिष्ठ - अ 
शासन निर्णय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक -कौवीउ-२०१६/प्र.क्र.१९११/प्रशा- 
२(रोजगार), दि.०९/०४/२०२१ 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयातील ८४९ पदांचा सुधारित आकृतीबंधानुसार संवर्गनिहाय 
तपशील 


सुधारित 


सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील 


3 
र 
गट ब 


पत्रि 
य वकास 
१ उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी [एस - १५ : ४१८०० - १३२३०० १०० 


२ UH - 84 : ४१८०७ ६३९३०० 


एकूण १०३ 
का 
र UAW ४८००-३३ र 
रे लिघुलेखक Papi एस १४: ३८६००१२२८० र 


sehen मार्गदर्शन अधिकारी न 
एकूण 
एकूण मंजूर प 
| fat संव 


PT 
ी २ #22 (बाह्य यंत्रणेद्वारे) 
एस-३:१६६०-प४ [01 
एस - ३ : १६६०० - ५२४०० 


ea 
# ११५ (बाह्य यंत्रणेट्रारे) 


प्‌ एस - १: १५००० - ४७६०० (5३ अधिसंख्य पदा । 
& |चौकदार निसफाइंगार, गट ____|एस- १: १५००० - ४७६०० (5१ अधिसंख्य Ue) 


एकूण (मृत # १२६ (बाह्य यंत्रणेद्वारे 
($ १०५ अधिसंख्य पदे 


परिशिष्ट ब 
शासन निर्णय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक -कौवीउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२(रोजगार), दि.०९/०४/२०२९ 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयातील ८४९ पदांचा सुधारित आकृतीबंधानुसार संवर्गनिहाय तपशील 


भा.प्रस.सवर्ग पद 


आयुक्‍त 
२_|उप आयुक्त (गट अ) एस - २३: ६७७०० - २०८७०० ७ 


४ [Mee आयुक्त (लेखा) (गट आ ऐस -२०: ५६१०० - १७७५०० १ 
५_ [सहायक आयुक्त (गट अ) एस १८ : ४९१०० - १५५८०० ४६ | ० |__6€ 
एकूण 


एकूण 


_उचोजकता मर्णदर्शन अधिकारी एस -१५: ४१८०० हेर | ९४ |_० | | 


C Wi mimo | af. ~ » | 3 
० १३०३ 
एव शय 2००र३ळ as ae 
लघुलेखक FEM [eH BW B00 = १२२८० =e 


यी >... 
a आत कळला हा 


परिशिष्ट ब 
शासन निर्णय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक -कौवीउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२(रोजगार), दि.०९/०४/२०२९ 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयातील ८४९ पदांचा सुधारित आकृतीबंधानुसार संवर्गनिहाय तपशील 


अ.क्र. ओर 


0. या य an Eee 
Wa ६७१९९०० ६२२०७ ११ |__”0__|___0____|_११(बाह्य यंत्र 


( q 
दसती गटड मृत संवर्ग एस ३६० ९९४७ |e || 
fate res पूत संवगी twee |e || 


EEE we रद 1 ae यत्र 


TES एस -१: १५००० - ४७६०० 
(मृत संवर्ग) %) 


एकूण १२६ 


७२२३५ १२६ 
एकूण बाह्यंत्रणेद्वारे (१०५ 
अधिसंख्य पदे) 


परिशिष्ठ - क (आयुक्तालय) 


शासन निर्णय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक -कौवीउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२(रोजगार), 
दि.०९/०४/२०२१ 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील पदांचा आढावा घेऊन पदांची पुनर्रचना केल्यानंतर मंजूर करण्यात 
आलेल्या पदांचा कार्यालयनिहाय सुधारित आकृतीबंध दर्शविणारे विवरणपत्र 


१) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई (१ कार्यालय) : 
कव क 


त ens ee 


q थय विकास, व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी __| ११: ४३८००- १२२३०० 


र्‌ का याती 
र 

र 

का र 

४ 

एस-रप:४२८55-75२5 र्‌ 
र एस-१:४१८००- १३२३ र 
aude Haat 11 र 

र 

र्र्‌ 

% 

at 


८__ [लघुलेखक Iv? एस - १४: ३८६०० - १२२८०० 


Sq य [वेकास, राजगार 


१ एस - १३ : ३५४०० - ११२४०० 


लिपीक cade र 
एकूण ५५ 


, २ #8 (बाह्य यंत्र ($8 
वाहनचालक, गट क Aaah) [RAB BSR १२२९०० 
| अँ ८ (बाह्य यंत्रण ($८ 


#% (बाह्य यंत्रणेद्वारे ($8 
अधिसंख्य पदे) 
५५५ ९ बाहायंत्रणेद्वारे ७ 
एकूण मंजूर पदे ६४ ९ अधिसंख्य पदे) = ६४ 


g 
g 
g 
8 
द 
३ 
g 
g 
(a 
3 
र 
8 
द्वारे) 
द्वारे) 


परिशिष्ठ - क (विभागीय आयुक्तालय) 
शासन निर्णय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक -कौवीउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२(रोजगार), 
दि.०९/०४/२०२१ 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील पदांचा आढावा घेऊन पदांची पुनर्रचना केल्यानंतर मंजूर करण्यात आलेल्या 


पदांचा कार्यालयनिहाय सुधारित आकृतीबंध दर्शविणारे विवरणपत्र 


१) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, विभागीय आयुक्तालय, (६ कार्यालये) : 
(मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 


प्रत्येक 
कार्यालयासाठी 
मंजूर पदे 


र 
१ उप आयुक्‍त एस-२३: इ७७००-२०८७ळ र 


उद्योजकता मार्गदर्शन एस - १५ : ४१८०० - १३२३०० 
अधिकारी 


६ कार्यालयासाठी मंजूर 


सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील 
पदे 


वेतनस्तर 


एस - ९३ : ३५४०० - ११२४०० 
मार्गदर्शन अधिकारी 


४ लघुटकलखक __एसट:र००टकळर1र्‍शाद 
६ [तिपीक टॅकलेखक एस ६:१९९००-६३२० [२ 


वाहनचालक, गट क (मृत _ ६३२ #& (बाह्य MAUI) (5 

# ९२ (बाह्य यत्रणट्ठार) (5 

म ९८ (बाहा यंत्रणेद्वारे) 
हायत्रए 


४८-५-१८* ($९ 


अधिसंख्य पदे) = ६६ 


परिशिष्ट क 


जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रे, (३६ कार्यालये) 


वाहन 


शिपाई 
कौ.वि.रो.उ ee wy ee (मृत संवर्ग चौकीदार कोना 
सहायक *“ * vet faa. pas er 3 लिपिक |(मृत संवर्ग र नि- 
निका |S पि टंकलेख (मृत एकूण पदे 
आयुक्त .मा.  ।लिपिक री अधिसंख्य संवर्ग सफाईगार 
अधिकारी ( संवर्ग ) संवर्ग 
अधिकारी ey (मृत संवर्ग) 
जनगणना - | १८-४५या महानगर ORE औद्योगिक । ग्रामीण is 
aes सार्वजनिक क्षेत्रफळ लोकसंख्या 
mw) कार्यालय | २०११ नुसार | वयोगटातील ।पालिका क्षेत्राची | लोकसंख्या (एस ०८: 
लोकसंख्या । लोकसंख्या । संख्या |. खाजगी | (km2) | संख्या | (टक्केवारी) | 
लोकसंख्या | लोकसंख्या आस्थापना =e (मृत संवर्ग) 
४९१००- ।एस-१५: ।|एस-१३: र एस-१: |एस-१: (एस-१: (अधिसंख्य | (मृत संवर्ग) 
१५५८०० ४१८०० - ३५४०० - | २५५०० - de १५०००-| १५००० | १५०००- पदे/ (अधिसंख्य 
00 - 
१३२३०० ११२४०० as ४७६००  |- ४७६०० |४७६०० क्र.६ ते ११) |बाह्ययंत्रणेद्वारे)| पदे ) १४--१५ 
०० 
१२--१३ 
Rural 
४. (Age १८-४५ establishmen : 
(Population) Munc Pop Area MIDC Population 
Population) ts 
percentage 
20% १०% २०% २०% १०% १०% १०% 
[१ | ठाणे 11060148 5555115 ६ 5 4 Wo & (1: 24 |e | rs 
२ lg 9429408 4,692,435] 2 ५ 8 Hees bee = : =a 
मुंबई oo 9356962 | 4789904 ० क वाक्या लाक काच्या 
धि 6107187 2,782,437 र i रै शि 
५ नागपूर 4653570 2,269,826] 8 8 : ha 
अहमदनगर | 4543159 2,019,096 za 4 : Le 
4317756 1,914,222 g 3 8 : ze 
4229917 1,866,812 8 3 8 : a 
कोल्हापूर 3876001 1,769,260|_१ 3 4 Ea Le 
औरंगाबाद | 3701282 1,664,605] ९ 3 4 : : 
3361292 1,483,644 8 3 9 १ हि जे 
3085411 1,579,028| 8 3 | oe ४ [see 
3003741 1,253,663 ie 3 च i fees 
2990116 8 3 | 8 us este 
2888445 1,311,400 g 3 zal : बिन 
१ ३ | ४ | २ | oe | 


2822143 


1,250,435 


परिशिष्ट क 
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रे, (३६ कार्यालये) 


वाहन 


शिपाई 
कौ.वि.रो.उ ee wy ee (मृत संवर्ग चौकीदार ५६६3 
सहायक *“ * vet faa. pas er 3 लिपिक |(मृत संवर्ग र नि- 
या .मा. ie टंकलेख ae (मृत एकूण पदे 
आयुक्‍त .मा. लिपिक व टंकलेखक |) अधिसंख्य | संवर्ग सफाईगार 
अधिकारी क ( संवर्ग ) संवर्ग 
अधिकारी पदे) (मृत संवर्ग ) 
जनगणना - | १८-४५या महानगर! _ SRA औद्योगिक । ग्रामीण पदे) 
ता सार्वजनिक क्षेत्रफळ लोकसंख्या 
mw) कार्यालय | २०११ नुसार | वयोगटातील ।पालिका क्षेत्राची | लोकसंख्या (एस ०८: 
लोकसंख्या. । लोकसंख्या. । “संख्या |. खाजगी | (km2) | संख्या | (टक्केवारी) | 
लोकसंख्या | लोकसंख्या आस्थापना गुंत संवर्ग) 
४९१००- |एस-१५: |एस-१३: एस-१: ।एस-१: |एस-१: (अधिसंख्य | (मृत संवर्ग) 
१५५८०० ४१८०० - ३५४०० - | २५५००- 94000 -| १५००० | १५०००- पदे/ (अधिसंख्य 
१३२३०० | ११२४०० ४७६००  |- ४७६०० |४७६०० क्र.६ ते ११) ।बाह्ययंत्रणेद्वारे)| पदे ) १४-१५ 
१२-१३ 
Rural 
४. (Age १८-४५ establishmen : 
(Population) Munc Pop Area MIDC Population 
Population) ts 
percentage 
| १७| यवतमाळ 2772348 1,252,249 re २२०३ १३५८२ १२ ७८.४२ ha 2 3 sees & 2 poe | 
१८ रायगड 2634200 1,247,096] ९ 2 3 | ४ | fo | ६ | oo | १६ २ Foc | 
१९ बुलढाणा 2586258 1,190,788 हि २ ३ ३ |e | 4 Foo | | १४ | २ | oe | 
२० बीड 2585049 1,099,378 ra 2 3 3 | oo | षु शिक १४ २ ७. | 
२१ large 2454196 1,055,733] ९ २ ३ ३ fh 4 | oo | | ow | 2 poe | 
२२ चंद्रपूर 2204307 1,044,018] ९ २ ३ ३ Ea षु शिक | ow | 2 see | 
२३ |धुळे 2050865 878252 ९ २ ३ ३ |e | 4 Foc | | १४ | २ poe | 
२४ [जालना 1959046 829,345 za २ ३ ३ | oo | 4 शिक | १४ | २ Foe | 
२५ [परभणी 1836086 789744 ९ २ ३ ३ |e | 4 Foo | | १४ | २ poe | 
२६ | ster 1813906 822889) ९ 2 3 3 | oo | 4 शिक | ow | 2 | oc | 
२७ उस्मानाबाद | 1657576 706,254 ra २ ३ ३ ea 4 Foo | | ow | २ | oe | 
२८ ar 1648295 1,075,340 २ र ३ हि 4 | oo | १३ २ Foe | 
२९ (रत्नागिरी 1615069 662,385 २ 2 3 oo | 4 | oo | १३ २ | ०_| 
३० गोंदिया 1322507 601,194 2 २ ३ | oo | 4 | oo | १३ 2 | oe | 
३१ वर्धा 1300774 606,268 २ र ३ Fo | 4 Foc | १३ २ Foe | 


परिशिष्ट क 
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रे, (३६ कार्यालये) 


वाहन 
शिपाई 
कौ.वि.रो.उ eke लघु- nee (मृत संवर्ग चौकीदार toe 
सहायक *“ ' vet faa. वरिष्ठ ree लिपिक |(मृत संवर्ग नि- 
आयुक्‍त .मा. ie टंकलेख panes (मृत एकूण पदे 
आयुक्‍त .मा. लिपिक व टंकलेखक |) अधिसंख्य | संवर्ग सफाईगार 
अधिकारी क ( संवर्ग ) संवर्ग 
अधिकारी a (मृत संवर्ग ) 
जनगणना - १८-४५ या महानगर एकूण औद्योगिक ग्रामीण पद) 
es सार्वजनिक क्षेत्रफळ लोकसंख्या 
mw) कार्यालय | २०११ नुसार | वयोगटातील ।पालिका क्षेत्राची | लोकसंख्या (एस ०८: 
लोकसंख्या । लोकसंख्या । संख्या |. खाजगी | (km2) | संख्या | (टक्केवारी) i 
लोकसंख्या | लोकसंख्या आस्थापना मृत संवर्ग) 
४९१००- |एस-१५: ।|एस-१३: एस-१: ।एस-१: |एस-१: (अधिसंख्य | (मृत संवर्ग ) 
१५५८०० ४१८०० - ३५४०० - | २५५०० - डळ १५०००-। १५००० | १५०००- पदे/ (अधिसंख्य 
१३२३०० ११२४०० beans ‘ ४७६००  |- ४७६०० |४७६०० क्र.६ ते ११) ।बाह्ययंत्रणेद्वारे)) पदे ) १४--१५ 
१२--१३ 
Rural 
(Age १८-४५ establishmen : 
(Population) Munc Pop Area MIDC Population 
Population) ts 
percentage 
३२ lace 1200334 545,740 Pe १२९७ | ४०८७ ¥ ८०.५२ किक २ poe | 
३३ [वाशीम 1197160 525,508 २ poe | 
३४ leant 1177345 503,840 g poe | 
34 गडचिरोली | 1072942 487,300 3 Loe =| 
३६ सिंधुदुर्ग 849651 359,302 2 Foe | 
सर्व जिल्हे एकूण ३ ६ ८० १० ८ १ ३ & षु २ २ ३ Ez ८ ७* Q** 3** षु ८ ८ ९ १ * Ge 


परिशिष्ठ - क (आदिवासी कार्यालये) 
झासन निर्णय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक -कौवीउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२(रोजगार), 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील पदांचा आढावा घेऊन पदांची पुनर्रचना केल्यानंतर मंजूर करण्यात आलेल्या 
१) आदिवासी उमेदवारांकरिता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रे, (८ कार्यालये) : 
(मंचर, रावेर, कळवण, देवरी, चंद्रपूर, किनवट, अचलपूर आणि गडचिरोली) 


कौशल्य विकास, रोजगार कनिष्ठ कौशल्य विकास, शिपाई 
व ost मार्गदर्शन गात गजाला alae 
ae Eee ae अधिकारी मार्गदर्शन अधिकारी [टंकलेखक एकूण 


एस - १५: एस - १३ : 


४१८०० - १३२३०० ३५४०० - ११२४०० 


i लवक आ कळ आता क आ कक आळ ae ता 


A) 


ge freee ie at ae 
३ रावेर (जळगाव) 

१.” | किनंवद तातिड,. ah १” "१ 
sworn [| tT tT ३. || १. १ २४ 
८. [seem tt td “१ 
CO Ee (ee Ps i | 


चंद्रपूर 


ert eee ८ 


Ht 
cE 


A] A] 4 
- | oc 


| 


परिशिष्ट ड (बाह्य यंत्रणेद्वारे भरावयाची पदे) 


कार्यालय 


एस-६: 
६३२०० 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय, नवी मुंबई 


२ ।विभागीय आयुक्तालय, मुंबई 


जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, मुंबई शहर 


an 


जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, मुंबई उपनगर 
जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, ठाणे 
जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, रायगड 
जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, रत्नागिरी 
जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, सिंधुदुर्ग 
जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, पालघर 


ios 


Ea 
क 
डि 
al 
9 
९ 
Es 


A 
98) 
4 


विभागीय आयुक्तालय, पुणे 


जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, पुणे 


१२ 'जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, सातारा 
१३ |जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, सांगळी 
जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, सोलापूर 
१५ |जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, कोल्हापूर 
आउकौविरोवउमावमा केंद्र, मंचर 


एकूण 


१६ 


नाशिक विभाग 


विभागीय आयुक्तालय, नाशिक 


रि 
क 
ra 
4 
pelt 
4 
nell 
Gq 
4 
Sf 
>प 
= 
2p 
| 


९ 


<p 


जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, धुळे 
जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, नंदुरबार 
जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, जळगाव 


२२ जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, अहमदनगर 


३ |।आउकौविरोवउमावमा केंद्र, रावेर 
२४ ।आउकौविरोवउमावमा केंद्र, कळवण 


एकूण 


२५ ।विभागीय आयुक्तालय, औरंगाबाद 
२६ ।जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, औरंगाबाद 


१८ 
० 


rad 


% 
rad 


g 


AJ 


A 
ळ 


जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, जालना 
जिकौविरोवरोवठमा केंद्र, परभणी 
२९ ।जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, हिंगोळी 


<p 


2 
rad 


30 ।|जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, बीड 


३१ जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, नांदेड 


शा 


नि 


rad 


<p 


g 


Fe 
२9 
९ 
[eee 
३ 
3 
Ea 
= 


अमरावती विभाग 
जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, अमरावती 


2 
=> 
q 
¢ 
od 
a 
3 
re 
x 
= 
a 
pel 
ap 


३५ 
३६ 
9 


<p 


3 


जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, अकोला 


एकूण 


नि 


x 


i) 
rad 


rad 


“न 


नागपूर विभाग 
विभागीय आयुक्तालय, नागपूर 
जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, नागपूर 


जिकौविरोवरोवउमा केंद्र,भंडारा 
५ |जिकौविरोवरोवउमा केंद्र,गोंदिया 


8 


४२ 
४३ 
४६ ।जिकौविरोवरोवउमा केंद्र,चंद्रपूर 


त जिक ees 
जक काता 
= 


<p 


०८ 
ios 
Pp 


जिकौविरोवरोवउमा केंद्र, गडचिरोली 
९ ।आउकौविरोवउमावमा केंद्र, देवरी , गोंदिया 
आउकौविरोवउमावमा केंद्र, गडचिरोली 


आउकौविरोवउमावमा केंद्र, चंद्रपूर 


बाह्य यंत्रणेद्वारे भरावयाची एकूण पदे 


ee 


१ 


शन 2 


३ 
२ 
३ 
२१ 
१२६ 


शिक 
ठ 
x 


परिशिष्ट ई (कमी करण्यात आलेली कार्यालये) 


शासन निर्णय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक -कौवीउ-२०१६/प्र.क्र.१९११/प्रशा-२(रोजगार), दि.०९/०४/२०२१ 


शिपाई (मृत 
कौ.वि.रो.उ.मा. संवर्ग) 
सहायक आयुक्‍त .वि.रो.उ.मा. द सती.) दाव 
कार्यालय (आधिसख्य 
पदे) 
एस-१८: एस-८: एस-६: एस-१: 
४९१०० - १५ २५५०० - ८११०० १९९०० - ६३२०० |१५००० - ४७६०० 


विद्यापीठ कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई 


विद्यापीठ कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता माहिती व मार्गदर्जन केंद्र, औरंगाबाद 


विद्यापीठ कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, अमरावती 


ष्र | 
: विद्यापीठ कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, पुणे 
विद्यापीठ कौशल्य विकास, रोजगार व 
२ उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, कोल्हापूर 
[=| 


परिशिष्ट ई (कमी करण्यात आलेली कार्यालये) 


शासन निर्णय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक -कौवीउ-२०१६/प्र.क्र.१९१/प्रशा-२(रोजगार), दि.०९/०४/२०२१ 


शिपाई (मृत 
— .वि.रो.उ.मा. लिपिक संवर्ग) 
सहायक आयुक्‍त नवे.रो.उ.मा. टंकलेखक टंकलेखक अधिसंख्य 
कार्यालय अधिकारी टंकलेखक (( 
एस-१८ एस -१५ ४१८०० |एस- 93 एस-८: एस-८: एस-६: एस-१ 
४९१०० - १५५८०० |- १३२३०० ३५४०० - ११२४०० ॥२५५००-८११०० |[२५५००- ८११०० |१९९०० - ६३२०० |१५००० - ४७६०० 
& ८ 


विद्यापीठ कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, नागपूर 


[esa] 6...“ है. en ही ||, गळ 
अपंगार्थ विशोष ered विकास, रोजगार व ; 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई . 
ote’ विकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्र 
८ ee cag u २ ३ 
(तांत्रिक), मुंबई 
EVECARE 
९ १४ र १७ १४ 


कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्र 
तांत्रिक), पिंपरी पुणे 

Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्र 
पनवेल. 

Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्र , 
कामठी (नागपूर 


परिशिष्ट फ (वाढविण्यात आलेले कार्यालय) 


शासन निर्णय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, क्रमांक -कौवीउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२(रोजगार), दि.०९/०४/२०२१ 


जिल्हा कौडल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पालघर 


